पुनर्रचित राष्ट्रीय बांबू अभियान (National Bamboo 
Mission) च्या अंमलबजावणीसाठी सुधारीत राज्यस्तरीय 
कार्यकारी समिती (SLEC) मध्ये गठीत करण्यात आलेल्या 
अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्‍ती रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.बांबूसा-२०१५/प्र.क्र.१३९/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई क्रमांक:बांबुसा-२०१८/प्रक्र.२२८/फ-९ , 
दिनांक ०६.११.२०२० 
२) मा.मुख्य सचिव यांचे कार्यालयाची दिनांक १५.०७.२०२२ रोजीची टिप्पणी 
3) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.मबांविमं/प्र.क्र.८०/(२२- 
२३)/६१६, दिनांक २२.०७.२०२२ 
प्रस्तावना:- 


पुनर्रचित राष्ट्रीय बांबू अभियान (National Bamboo Mission) च्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भ क्र.१ 
येथील झासन निर्णयान्वये सुधारीत राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती (SLEC) गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
समितीमध्ये बांबू क्षेत्रातील दोन तज्ञ व बांबू शहोतक-यांची संघटना/समितीचा एक प्रतिनिधी असे एकूण ३ 
अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


मा.मुख्य सचिव यांचे कार्यालयाकडून संदर्भ H.2 दिनांक १५.०७.२०२२ च्या टिप्पणीन्वये प्रशासकीय 
विभागांतर्गत असणारे सर्व उपक्रम / महामंडळे / मंडळे / समित्या / प्राधिकरणे यावर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे रितसर प्रस्ताव सात दिवसात सक्षम प्राधिकारी यांच्यासमोर 
निर्णयार्थ सादर करण्याच्या निर्देशास अनुसरुन सुधारीत राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती (LEC) मधील 
अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


पुनर्रचित राष्ट्रीय बांबू अभियान (National Bamboo Mission) च्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भ क्र.१, 
दिनांक ०६.११.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती (SLEC) मधील ३ 
अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत आहेत. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांनी उपरोक्‍त शासन निर्णय संबंधित 
बांबू क्षेत्रातील दोन तज्ञ व बांबू होतक-यांची संघटना/समितीचा एक प्रतिनिधी असे एकूण ३ अशासकीय 
सदस्यांच्या निदर्शनास आणण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबूसा-२०१५/प्र.क्र.१३९/फ-९ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१४१५०७५१७४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by PINGALE BHANUDAS NARAYAN 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, 
2. 


NARAYAN 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 
अपर मुख्य सचिव (वित्त) 


७. अपर मुख्य सचिव(नियोजन) 
८. अपर मुख्य सचिव(कृषी) 
९. प्रधान सचिव(उदयोग) 


qo, 
११. 
१२. 
93: 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
पेट, 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


प्रधान सचिव(ग्रामविकास) 

प्रधान सचिव(आदिवासी विकास) 

प्रधान सचिव (वने) 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन बल प्रमुख), नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसरक्षक (सामाजिक वनीकरण), पुणे 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापक), नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरंक्षक (संशोधन व प्रशिक्षण), पुणे 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व मुख्य वनसंरक्षक 

आयुक्‍त (कृषी) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक फलोत्पादन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

संचालक, खादी व ग्रामोउदयोग मंडळ, मुंबई 

संचालक, उदयोग संचलनालय, मुंबई 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद 

व्यवस्थापकीय संचलाक, महाराष्ट्र बांबु विकास मंडळ, नागपूर 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई व नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई व नागपूर 
सर्व जिल्हा कोषगार अधिकारी 


5.4.20=cd9b7c852f0681 Sdc1 Sbaee9beaa952cb59250169fcb3d489 150789 
Occ31ca6, postalCode=400032, st=Mahi 
serialNumber=6025E577AQEES4FAED5D6081093AS5E1F8E2B15125A14DDE6 
GE1EA3AFA9BC2CFS, cn=PINGALE BHANUDAS NARAYAN 
Date: 2022.09.14 15:09:44 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबूसा-२०१५/प्र.क्र.१३९/फ-९ 


२९. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

३०. मुख्य वनंसरक्षक(मंत्रालय), मुंबई 

३१. सर्व सह सचिव / अवर सचिव/ कार्यासन अधिकरी, महसूल व वन विभाग, (वने), मंत्रालय, मुंबई 
३२. कार्यासन फ-९ , महसूल व वन विभाग, मंत्रालय , मुंबई (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


